= 
j f 


| शिशिर) 
\ Haverty Hen! 
aye 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग,मंत्रालय मुख्य इमारत ,पहिला मजला , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दुरध्वनी क्र. ०२२-२२०४८२४७ Email ID : dokh.rid@maharashtra.gov.in 


क्रमांक:-गौखनि-३८/०९१९/प्र.क्र.१२१/ख-१ दिनांक :- ३० जानेवारी, २०२४ 


विषय : गौण खनिज-कोल्हापूर 
सन २०१६-१७ करीता मौजे अर्जुनवाड ता. शिरोळ वाळूगट क्रमांक 
४१, ४२ व ४३ या वाळूगटातून उत्खनन करता न आलेल्या वाळूची 
रक्‍कम परत मिळणेबाबत. 
विठ्ठल ट्रेडर्स तर्फे अरुण पांडुरंग परुळेकर 


शासन ज्ञापन: 


सन २०१६-१७ करीता मौजे अर्जुनवाड ता. शिरोळ वाळूगट क्रमांक ४१, ४२ व 
४३ हा गट रक्‍कम रुपये ५०,७३,६२०/-एवढ्या सर्वोच्च बोलीने १,७६७ ब्रास वाळूसाठ्याकरीता 
लिलावधारक विठ्ठल ट्रेडर्स तर्फे अरुण पांडुरंग परुळेकर यांना मंजूर केला होता. लिलावाची 
संपूर्ण रक्‍कम शासन जमा केल्यानंतर सदर गटाचा ताबा दि. २२/०२/२०१७ रोजी 
लिलावधारक यांना दिला होता. 
०२. मा. राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्रमांक 
३६३/२०१५ व ३६६/२०१५ ते ३६८/२०१५ मधील दिनांक १९/०४/२०१७ चे आदेशान्वये व 
शासनाकडील दिनांक २१/०४/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त सूचनांनुसार CRM पंपाद्वारे सुरु 
असलेले वाळूचे उत्खनन दिनांक २२/०४/२०१७ पासून पूर्णत: बंद करण्यात आल्याने 
लिलावधारक यांना सदर वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन करता आले नाही. 
०३. प्रकरणी लिलावधारक यांनी मा. मंत्री यांच्याकडे केलेल्या पुनर्विलोकन अर्जावर मा. मंत्री 
(महसूल) यांनी दि.२०/७/२०२१ रोजी पारीत केलेले sear व त्यानुषंगाने जिल्हास्तरीय 
समितीचा निर्णय इ. बाबी विचारात सन २०१६-१७ करीता मौजे अर्जुनवाड ता. शिरोळ वाळूगट 
क्रमांक ४१, ४२ व ४३ या वाळूगटातून दिनांक २२/४/२०१७ पासून सक्हान पंपाअभावी वाळूचे 
उत्खनन करता न आल्याने लिलावधारक विठ्ठल ट्रेडर्स तर्फे अरुण पांडुरंग परुळेकर यांना 
रु.२४,२३,७०१/- (रुपये चोवीस Gres तेवीस हजार सातशे एक Hae) इतकी प्रमाणशीर रक्‍कम 
परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेताला आहे. 
०४. सबब, लिलावधारक विठ्ठल ट्रेडर्स तर्फे अरुण पांडुरंग परुळेकर यांनी लिलावाची संपुर्ण 
रक्‍कम प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा केल्याची व यापुर्वी ही रक्कम अदा केलेली नाही, याची 
खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर उत्खनन करता न आलेल्या वाळूची प्रमाणशीर रक्‍कम यांना 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-३८/०९१९/प्र.क्र.१२१/ख-१ 


रक्‍कम रु.२४,२३,७०१/- (रुपये चोवीस org तेवीस हजार सातशे एक फक्‍त) इतकी अदा 
करण्यास या शासन ज्ञापनाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाकरीता "०८५३-अलोहयुक्‍्त 
खाणी व धातुशास्त्रीय उद्योग" १०२-खनिजाबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन,९००, अलोहयुक्‍्त 
खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग-वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) या 
लेखाशिर्षाखाळली उपलब्ध असलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात 
यावा. 
०५. सदर झासन ज्ञापन, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.८/८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ 
नुसार महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१७५३२७७८१९ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHIVAJI SONAJI CHOURE 

S H | VAJ | S O N AJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fa37c7e079f23b78a27c84b9d6e46f94d549fc79bal 70d 
5815f3619617b13313, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


CHOURE प tare” 
(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 
प्रत:- 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू 
मरीन लाईन्स, मुंबई-४०० ०२०. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन 

लाईन्स, मुंबई-४०० ०२०. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवडनस्ती (कार्यासन “ख-१”), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


